कक्ष अधिकारी पदावरुन अवर सचिव पदावर 
तदर्थ पदोन्नती- पदस्थापनेत बदल 
महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेशा क्रमांक : असप-१३१८/प्र.क्र.१५१/का.१४ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, मंत्रालय, 
मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक :- 02.09.2098 


संदर्भ :- १) सा.प्र.वि. शासन आदेश समक्रमांक दि.१४.११.२०१८ 
२) सा.प्र.वि. शासन शुध्दिपत्रक समक्रमांक दि.२८.१२.२०१८ 


areal 


संदर्भाधीन क्र.१ येथील शासन आदेशान्वये श्री.र.ना.पाटील, कक्ष अधिकारी यांना अवर सचिव पदावर 
तदर्थ पदोन्नती देण्यात आली असून त्यांची पदस्थापना पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागात करण्यात आली 
आहे. आता, सदर आदेशात अंशत: बदल करण्यात येत असून श्री.र.ना.पाटील यांची अवर सचिव पदावरील 
सुधारित पदस्थापना श्री.सु.बा.रावडे, अवर सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांच्या सेवानिवृत्तीने रिक्‍त 
झालेल्या अवर सचिव पदावर दि.०१.०१.२०१९ (म.पू) पासून करण्यात येत आहे. 


२. संदर्भाधीन क्र.१ व २ येथील शासन आदेश व शुध्दिपत्रकातील उर्वरित अटी व शर्ती कायम राहतील. 


३. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०१०२१७४११६०३०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


lly signed by Gajanan Bhi 


Gajanan a 
Bhimrao Gurav = याया 
(ग.भि.गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन 
२  मा.मुख्यमंत्र्यांचे अ.मु.स. 
3) अ.मु.स (सेवा), सा.प्र.वि., मंत्रालय, मुंबई 
8) मा.मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव 
५ अ-मु.स./प्रधान सचिव/ सचिव - सार्वजनिक बांधकाम विभाग/ पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
६ सह/उप सचिव (आस्थापना) - सार्वजनिक बांधकाम विभाग/ पाणी पुरवठा व स्वच्छता 
७  श्री.र.ना.पाटील, अवर सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
८) निवडनस्तीकार्या.१४ 


